राज्य सागरी आणि जलमार्ग वाहतूक समिती 
(State Maritime & Waterway Transport 
Committee) गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०५२४/प्र.क्र.३७/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ जुन २०२४ 
वाचा :-१. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. M\-25021/14/2024-SM(e365466) Date.22.04.2024 
२. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे दि.१४.०६.२०२४ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाकडून सागरी क्षेत्रात सागरमाला आणि कौशल्य विकास ह्या योजनांखाली 
अनेक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून ह्या WHC infrastructure, connectivity, skilling, 


inland waterways development, cruise terminal, ferries, Ro-Ro and Ro-Pax facilities इ.अनेक 
बाबींचा समावेश आहे. बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालयाने संबंधित राज्यांमधील सागरी/जलमार्ग 
विभागातील विस्तृत उपक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक 
राज्यात State Maritime & Waterway Transport Committee (GMWTC) स्थापन करण्याचा निर्णय 
घेतला आहे. त्या अनुषंगाने, MoPsw ने प्रत्येक राज्याला मा.मुख्य सचिव किंवा मा.मुख्य सचिव 
यांनी नामनिर्देशित केलेल्या अतिरिक्‍त मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध 
संबंधित विभागातील सदस्यांसह SMWTIc ची स्थापना करण्याबाबतचे निर्देश संदर्भ क्र. १ मधील 
दि.२२.०४.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिले आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१ येथील 
पत्रानुसार राज्यात State Maritime & Waterway Transport Committee (SMWTC) स्थापन 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


राज्यात State Maritime & Waterway Transport Committee (GMWTC) स्थापन 
करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०५२४/प्र.क्र.३७/बंदरे-२ 


राज्य सागरी आणि जलमार्ग वाहतूक समितीची (State Maritime & Waterway Transport 
Committee) रचना 


१) | अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) अध्यक्ष 

२) | अध्यक्ष, मुंबई बंदर प्राधिकरण सदस्य निमंत्रक 

३) | अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) सदस्य 

४ | प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग) सदस्य 

५) | प्रधान सचिव (मत्स्यव्यवसाय विभाग) सदस्य 

६) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ सदस्य निमंत्रक 

७ | सह सचिव (बंदरे), गृह विभाग सदस्य 

८) । चीफट्रॅफिक प्लॅनिंग मॅनेजर, मध्य रेल्वे सदस्य 

९) | चीफ ट्रान्सपोर्टेडान प्लॅनिंग मॅनेजर, पश्चिम रेल्वे सदस्य 

qo) | एक्झीक्युटीव्ह डायरेक्टर (स्ट्रेटेजिक प्लॅनिंग अंड बिझनेस सदस्य 
डेव्हलपमेंट), कोकण रेल्वे 

११) | प्रादेशिक कार्यालय, नेशनल हायवे SAR ऑफ इंडिया यांचा सदस्य 
प्रतिनिधी 

१२) | अतिरिक्त आयुक्त, सीमाशुल्क विभाग, मुंबई झोन-१ सदस्य 

१३) | उप संचालक, दीपस्तंभ आणि दीपपोत महानिदेशालय सदस्य 

१४) । इंजिनिअर अंड शिप सर्व्हेअर, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई सदस्य 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२७१७०११६३८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NILIMA MAHADEV 
KAMBLE 


(निलीमा कांबळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


३) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

६) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
७) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०५२४/प्र.क्र.३७/बंदरे-२ 


८) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

९) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

qo) मा.विरोधी पक्षनेता ( विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद ) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
२) मा.संसद सदस्य ( महाराष्ट्र राज्य) 
) 
8) 


3) मा.विधानसभा सदस्य (सर्व ) 
मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व ) 


4 
१ 
4 
4 


१५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय , मुंबई. 

१६) अपर मुख्य सचिव, परिवहन व बंदरे विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग 
) 
) 
) 


१९) प्रधान सचिव, मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड 
२१) निवड नस्ती ( बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


